मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास 
(जसंवि) औरंगाबाद या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, ज.सं.वि.क्रमांक- मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र. १३४/२०२१)/लाक्षेवि(आस्था), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७.१०.२०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२१/प्र.क्र.9६/२०२१/लाक्षेवि ( आस्था ),दि.२३/०६/२०२१ 
२) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०/०८/२०२१. 
3) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास (जसंवि), औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. लाक्षेवि 
(जसंवि )॥/आस्था २/३७०६, दि. २०.०९.२०२१ 


प्रस्तावना : 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास (जसंवि) औरंगाबाद या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास (जसंवि) औरंगाबाद यांनी . २०/०९/२०२१ 
च्या पत्रान्वये नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तिवात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास 
(जसंवि) औरंगाबाद या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना दि. ०१/०९/२०२१ 
ते २८/०२/२०२२ पर्यत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र. १३४/२०२१/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय : 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 


तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास (जसंवि) औरंगाबाद 


कार्यालयातील कार्यालयनिहाय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते 


दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र कार्यालयाचे नावा । दि. ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ लेखाशिर्ष 
सुधारीत रुपांतरित 
आकृतीबंधानुसार pees 
मंजूर पदे नियत आस्थापना 
अस्थायी आस्थापना 
9 ? 2 ह क 
। मुख्य अभियंता व मुख्य ३० 1 मागणी क्रमांक-आय-५ 


(जसंवि), औरंगाबाद 


प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 


(विवरणपत्र-१) 


४७०१-मोठे व मध्यम प्रकल्प 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 
८० सर्वसाधारण 

(oy) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली 
अंशदान (वेतन) 

(०४(०५ गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवलीअंडशदान (अनिवार्य) 

(४७०१ आय २०४) ३२१ अंशदाने 


१) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास (जसंवि), औरंगाबाद अंतर्गत कार्यालयातील पाटबंधारे 
विभागातील आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी 
रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजुर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत, या अटीच्या 
अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र. १३४/२०२१/लाक्षेवि(आस्था) 


३. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
४. यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 

दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२११००७१७०५०९९१२७ असा आहे. हा AAA डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 


a Digitally signed by Vaijnath 
Va I n at h Manmathappa Chille 


DN: CN = Vaijnath Manmathappa Chille, 


Manmath appa C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government of Maharashtra, OU = 


C h I | | e Water Resources Department 
Date: 2021.10.07 17:06:02 +05'30' 


( वैजनाथ Facet ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र : विवरणपत्र-१ प्रमाणे 


प्रति, 

१. महालेखपाल (9)(2), (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (१)(२), (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास (वि.सं.ज), औरंगाबाद, 
५. जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद, 
६. वित्त विभाग१२-व्यय), वित्तीय सुधारणाविनियम/(१-, मंत्रालय, मुंबई४००३२-, 
७. कार्यासन अधिकारी, आ(प्रशि/अर्थ-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवड नस्ती/लाक्षेवि(आस्था). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र. १३४/२०२१/लाक्षेवि(आस्था) 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक-मुवाढ-२०२१/( प्र.क्र.१३४/२०२१)/ला (आस्था), दि. ०७.१०.२०२१ चे सहपत्र 


अ.क्र पदांचे नांव दिनांक 09.08.2029 ते 
दिनांक २८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ दिलेली 
पदे 
| मुख्य अभियंता व मुख्य | 
प्रशासक 
२ सहायक मुख्य प्रशासक २ 
३ उप विभागीय अभियंता / ३ 
अधिकारी /स.अ.श्रेणी-१ 
४ विशेष अधीक्षक (_ ae 
षु कनिष्ठ अभियंता/झाखा ३ 
अभियंता 
६ | आरेखक/प्रमुख आरेखक a. | 
७  । मुख्य दप्तर कारकून 1 १] 
८ अधीक्षक 1 पै | 
९ वरिष्ठ लिपिक २ 
१० | 0 लघुलेखक(उच्वश्रेणी) 1 पै | 
११ | १ | कनिष्ठ लिपिक २ 
१२ | टंकलेखक ३ 
१३ | दुरध्वनी चालक Po 
१४ | प्रथम लिपिक a जी..| 
१५ । वाहनचालक 1 पै | 
१६ । दप्तरी a 
१७ | शिपाई ३ 
१८ । नाईक 1 पै | 
१९ । चौकीदार 1 पै | 
एकूण ३० 
Vaijnath 9 MCN = Vagina Manna hppa Chil, C= 


= Maharashtra, O = 
Manmatha ppa Chille Scrat OU = Water Resources 
Dai 


it 
ite: 2021.10.07 17:06:19 +05'30" 


(वैजनाथ Face ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


